भारत राखीव बटालियन क्र.५ काटोल,नागपूर व 
राज्य राखीव पोलीस बल,गट क्र.१९, 
कुसडगांव, अहमदनगर करीता "सशस्त्र पोलीस 
शिपाई" या संवर्गाची अनुक्रमे १९१ व २५० अशी 
एकूण ४४१ नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ ३६१५/प्र.क्र.१२२/भाग-२/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मे,२०२३. 


-) 
I 


) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.अपीओ-३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३,दि.१३/९/२०१९. 
२) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३,दि.२६/०६/२०२०. 

) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३,दि.१२/५/२०२२. 

) अपर पोलीस महासंचालक(नि. व स.),पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/भाराब ५/काटोल/१५/२०२२,दि.१०/१/२०२३. 

५) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली दि.१७/४/२०२३ रोजी पार 
पडलेल्या सन २०२३ मधील २र्‍या बैठकीचे इतिवृत्त. 

प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भीय क्र. १ येथील गृह विभाग,शासन निर्णय दि.१३/०९/२०१९ व्दारे अनुक्रमे 
भा.रा.ब, क्र.४ चंद्रपूर,भा.रा.ब.क्र ५,अकोला, येथे दोन भारत राखीव बटालियन व रा.रा.पो.बल गट 
क्र.१९ वरणगाव,जि.जळगांव येथे एक राज्य राखीव पोलीस बल गट निर्माण करण्यास मान्यता 
देण्यात आली होती. 


२. तद्नंतर संदर्भीय क्र.२ येथील गृह विभाग, शासन निर्णय,दि २६/०६/२०२० दारे WATT. 
बल गट क्र. १९ हे हातनूर-वरणगांव,ता.भुसावळ जि.जळगाव ऐवजी कुसडगावं,जि. अहमदनगर येथे 
व संदर्भीय क्र.३ येथील गृह विभाग,शासन निर्णय दि.१२/०५/२०२२ च्या निर्णयाव्दारे भारत राखीव 
बटालियन क्र.५ मोजे,शिसा-उदेगाव व हिंगाणा शिवार,ता.अकोला ऐवजी मौसे इसासनी, काटोल, 
जि.नागपूर येथे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ANS ३६१५/प्र.क्र.१२२/भाग-२/पोळल-३ 


३. उपरोक्त दि.१३/९/२०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार,दि २९/०८/२०१९ रोजी 
मा.मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीत उक्त दोन भारत 
राखीव बटालियन व एक राज्य राखीव पोलीस बळाच्या गटासाठी आवऱ्यक पदांच्या १/३ पदे निर्माण 
करण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदरहू बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये पुढीलप्रमाणे पदे भरण्यास मान्यता 
दिली होती. 


अ) मौजे कोर्टी मोक्‍ता,ता बल्लारपूर,जि.चंद्रपूर येथील भा.रा.ब,क्र-४ करिता विविध 
संवर्गातील एकूण ३३६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


ब) मोजे, शिसा उदेगाव व हिंगाणा शिवार ता.अकोला (सध्या काटोल,जि नागपूर) येथील 
भा.रा.ब क्र.५ करिता विविध संवर्गातील एकूण ३३६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 


क) पोलीस प्रशिक्षण केंद्र,हातनूर- वरणगाव ता भुसावळ, जि जळगाव (सध्या 
कुसडगांव,जि. अहमदनगर) येथील रा.रा.पो. बळ गट.क्र-१९ करिता विविध संवर्गातील 
एकूण ४६१ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


४. त्यास अनुलक्षून उपरोक्त संदर्भीय क्र.४ येथील दि.१०/१/२०२३ च्या पत्राव्दारे अपर पोळीस 
महासंचालक (नि. व स.) यांनी गृह विभाग,शासन निर्णय दि.१३/०९/२०१९ व्दारे भा.रा.ब. क्र- 
५,काटोल,नागपूर करिता निर्माण करणे आव्यक नमूद केलेल्या १००७ पदांपैकी सध्या "सशस्त्र 
पोलीस शिपाई" यांची १९१ पदे व रा.रा.पो.बळ गट क्र १९,कुसडगाव,जि अहमदनगर करीता निर्माण 
करणे आवश्‍यक नमूद १३८४ पदांपैकी सध्या "सशस्त्र पोलीस शिपाई" यांची २५० पदे निर्माण कण्याची 
विनंती शासनास केली आहे. 


५. याअनुषंगाने उपरोक्त संदर्भीय क्र.५ येथील दि.१७/४/२०२३ रोजी मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र 
राज्य,मुंबई यांचेकडे पार पडलेल्या सन २०२३ मधील उच्च स्तरीय सचिव समितीने २ र्‍या 
बैठकीमधील इतिवृत्तानुसार खालीलप्रमाणे शिफारस केली आहे. 

भारत THA बटालियन BY काटोल; नागपुर व राज्य TAT पोलीस बळ गट 
क्र:१९, PIS, अहमदनगर यांचेकरीता "TAA NAR BIS" A संवर्गाची अनुक्रमे १९१ व २५० 
FR एकूण 889 THT Te निर्याण करण्यास मान्यता दिली. 
६. Ved स्तरीय सचिव समितीच्या sad शिफारशीस अनुसरून भारत राखीव बटालियन क्र.५ 
काटोळल,नागपूर व राज्य राखीव पोलीस बल,गट क्र.१९,कुसडगांव,अहमदनगर करीता "Aas 
पोळीस शिपाई" या संवर्गाची नवीन पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
याअनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ANS ३६१५/प्र.क्र.१२२/भाग-२/पोळल-३ 


शासन निर्णय- 


भारत राखीव बटालियन क्र.५ काटोल,नागपूर व राज्य राखीव पोलीस बळ गट 
क्र.१९,कुसडगांव,अहमदनगर करीता पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार "Gara aera शिपाई" 
या संवर्गाची अनुक्रमे १९१ व २५० Ball एकूण ४४१ नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ) भारत राखीव बटालियन क्र-५,काटोल ,नागपूर यांचे कार्यालय. 


अ.क्र. पदनाम सातव्या वेतन आयोगानुसार दुस-या टप्प्यात निर्माण 
वेतनस्तर व वेतनश्रेणी करावयाची पदे 
5-७ -२१७००-६९१०० + विठोष १९१ 


le | सडास्त्र पोलीस शिपाई  । वेतन रू.७५०/- 


ब) रा.रा.पो.बल गट क्र १९, कुसडगाव,जि अहमदनगर कार्यालय. 


अ.क्र. पदनाम सातव्या वेतन आयोगानुसार दुस-या टप्प्यात निर्माण 
वेतनस्तर व वेतनश्रेणी करावयाची पदे 


5-७ -२१७००-६९१०० + विशोष 


Yo 
2 | Gara aera शिपाई  । वेतन रू.७५०/- ws 


२. उपरोक्त भारत राखीव बटालियन,क्र-५,काटोल,नागपूर येथील "सशस्त्र पोलीस शिपाई" 
यांच्या १९१ पदांकरिता रु.७,८६,४७,६८८/- इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत असून, 
सदरहू खर्च हा गृह विभाग “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस,०४७१-भारत राखीव बटालीयन” 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. तर,राज्य राखीव पोलीस बल,क्र-१९,कुसडगाव,जि अहमदनगर येथे "सशस्त्र पोळीस 
शिपाई" यांच्या २५० पदांकरिता रु.१०,२९,४२,०००/- येणा-या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत 
असून,सदरहू खर्च हा “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस,०१६८-जिल्हा पोलीस बल” या 
ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. उपरोक्त दोन्ही कार्यालयासाठी संदर्भीय क्र.१ येथील दि.१३/९/२०१९ च्या शासन 
निर्णयाव्दारे येणारा अनावर्ती खर्च हा मंजूर केलेला आहे. 

५. हा शासन निर्णय मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय 
सचिव समितीच्या मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२३६, 
दिनांक ०३/०५/२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः AUS ३६१५/प्र.क्र.१२२/भाग-२/पोळल-३ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२५१६३५०३१६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
KA | LA S A RJ U N DN: IN, :GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03eb46cd241 

1604042, px Cod 32, st=Maharasht 

serialNumbe¢ 7D 160717AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE93893BE65A2 
G A | KWA D 7853145A4C04D865CD, KAILAS ARJUN GAIKWAI 

Di 2023.05.25 16:37:54 +05'30' 

(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, गृह विभाग 
ह ळे 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद,विधानभवन, मुंबई. 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे सह/उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११.पोलीस अधीक्षक,अहमदनगर/नागपूर ग्रा./शाहर 

१२.अपर पोलीस महासंचालक,राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
१३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक,नागपूर/ नाशिक परिक्षेत्र. 
१४.समादेशक,भारत राखीव बटालियन,क्र५-,काटोल,नागपूर. 
१५.समादेशक,राज्य राखीव पोळीस बळल,क्र१९-,कुसडगाव,जि अहमदनगर 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

१७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 

१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 

१९. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 

२०. निवडनस्ती कार्यासन पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


